भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विभागीय 
सहायक भाषा संचाळक/सहायक भाषा संचालक 
(अनुवाद व शाब्दावली) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० ते दिनांक 
०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ मे, २०२३ 
वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२, दि.२९.०३.२०२३. 
३) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.७५/३९८/चौदा, दि. १७.०४.२०२३ 


शासन परिपत्रक- 


भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विभागीय सहायक भाषा संचालक/ सहायक भाषा संचालक 
(अनुवाद व शाब्दावली),गट ब (राजपत्रित), या संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ ची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या परिपत्रकान्वये भाषा 
संचाळनालयातीळ विभागीय सहायक भाषा संचालक/ सहायक भाषा संचाळक (अनुवाद व शाब्दावली),गट ब 
(राजपत्रित), या संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० ते दि.१.१.२०२३ पर्यंतची एकूण चार वर्षांची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त वाचा येथील क्र.१ च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनेमधील मार्गदर्शक तत्वानुसार 
सदर ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२० ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
तयार करताना श्रीमती नं. दि. पूरव व श्री. क. गो. कांबळे हे नियत वयोमानानुसार सन २०१९ मध्ये सेवानिवृत्त 
झाले असल्यामुळे त्यांची नांवे सदर यादीतून वगळण्यात आली आहेत. तसेच श्री. यो.ल.शेट्ये व श्री. शु. कि. 
यादव यांना सन २०१९ मध्ये पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे त्यांच्या नावाचा सवमावेहा सदर ज्येष्ठता सूचीमध्ये 
करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने दिनांक ०१.०१.२०२० ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची “प्रपत्र-अ” प्रमाणे तयार 
करण्यात आली आहे. 


सदर संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करताना श्रीमती. डोनीकर यांना 
सन २०१९ मध्ये सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), गट-ब, या पदावरुन भाषा उपसंचाळक (अनुवाद 
व शब्दावली),गट अ (राजपत्रित) या पदावर पदोन्नती दिल्यामुळे त्यांचे नाव सदर ज्येष्ठतासूचीमधून वगळण्यात 


पृष्ठ ११ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


आले आहे. याअनुषंगाने दिनांक 09.09.2029 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची “प्रपत्र-ब” प्रमाणे तयार करण्यात 
आली आहे. 


सदर संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ व दि. १.१.२०२३ या दोन वर्षांची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
“प्रपत्र-क” प्रमाणे तयार करण्यात आली आहे. सदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची तयार करताना सदर संवर्गात 
कार्यरत असलेले श्री. अ. वा. गीते यांना सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली),गट-ब, या पदावरुन 
भाषा उपसंचालक (अनुवाद व शब्दावली),गट अ (राजपत्रित) या पदावर सन २०२० मध्ये पदोन्नती दिल्यामुळे त्यांचे 
नाव दिनांक ०१.०१.२०२२ च्या ज्येष्ठतासूचीमधून वगळण्यात आले आहे. 


३. विभागीय सहायक भाषा संचाळक/ सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शाब्दावली),गट ब (राजपत्रित), 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची एकूण ४ वर्षाची सोबत जोडलेल्या ३ विवरणपत्रातील (प्रपत्र-अ,ब,क) तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची खालील अटींच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


अ) दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक 39.92.2022 या कालावधीत संबंधित वर्षात नियमित/तदर्थ 
पदोन्नतीने/सरळेसेवेने नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर ज्येष्ठतायादीमध्ये समाविष्ट आहेत. 
दि.१.१.२०१९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या, स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या, निधन झालेल्या अधिकाऱ्यांची नांवे संबंधित 
वर्षातून वगळून सदर संवर्गाची तात्पुरती सामाईक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. 


ब) ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन 
अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१ नुसार फक्त 
सहायक भाषा Walsh (अनुवाद व शब्दावली) संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरिता विचारात घेण्यात 
येईल. सदर दिनांकाच्या अनुषंगाने आर्थिक लाभांची अनुज्ञेयता प्रचलित धोरणाच्या अधीन असेल. 


क) सदर ज्येष्ठतासूची मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाविरुध्द राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

४. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक व 
त्यासोबतची ज्येष्ठतासूची संबंधित विभागीय सहायक भाषा संचालक/सहायक भाषा संचाळक (अनुवाद व 
शब्दावली) यांच्या (रजेवर असलेल्या/सेवानिवृत्त झाळेल्या अधिकाऱ्यांसह) तात्काळ निदर्शनास आणावी. तसेच 
सदर ज्येष्ठतासूच्यांबाबत काही आक्षेप असतील तर त्या बाबत संबंधितांचे आक्षेप दिनांक २२.०५.२०२३ पर्यंत 
मागवून घेऊन ते संचालनालयाच्या स्तरावर तपासून भाषा संचालकांच्या अभिप्रायासह दिनांक ३०.५.२०२३ पर्यंत 
शासनास पाठवावेत. दिनांक 30.04.2023 नंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही. 
तसेच सदर दिनांकापर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे काहीही आक्षेप नाहीत असे 
गृहीत धरुन सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अंतिम जेष्ठतासूची स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात येईल याची कृपया 
नोंद घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


५. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०५०८१३०२४९७७३३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VAISHALI LAHU WAGHMARE 


VA | S H A | | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1a04bc63dad109dbcf1f43d6ad6a6b5f92 


b8f2c67d44331739500eba2bdfc622, 
pseudonym=E1BFA1A05AFD2F8E8BE45C3B7FCA1 
A87900F4192, 
serialNumber=F557034494093273E810D83B4B47 


WAGHMARE einsniciceince 2°" 
Date: 2023.05.08 16:16:31 +05'30' 
(वैशाली वाघमारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संबंधित विभागीय सहायक भाषा संचालक/सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) 
(भाषा संचालनालयामार्फत) 
२. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


UN परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ” 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था- २, दिनांक ०८/०५/२०२३ चे सहपत्र 


1 १__| संवर्गाचे नांव विभागीय सहायक भाषा संचालक /सहायक भाषा संचाळक (अनुवाद व शब्दावली),गट ब (राजपत्रित) 
णः वेतनश्रेणी एस-१६: ४४९००-१४२४००/एस- १५ : ४१८००-१३२३००/ 
३ दि.१ जानेवारी,२०२० रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


दि.१ जानेवारी,२०२० रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची (दि. १.१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 


शैक्षणिक 
संबंधित ज्येष्ठतेचा  । सेवानिवृत्तीचा (ज्या 
नियम३ (२) वा as eae aq 3 (2) aa | अर्हता (ज्या 
(ब नुसार क वा य पदावरील नक ae (अ) नुसार नाक दिनांक पदासाठी 
ता कर्मचाऱ्याचे नियुक्तीचा (दिनांक- प्रवर्ग ee दिनांक आयत शेरा 
ज् जाव नियुक्तीचा af संवर्गात (दिनांक- आवश्‍यक 
मिच नांव महिना- व्ष = 
क्रमांक मार्ग प्रत्यक्ष रुजू महिना- आहे तेथेच हा 
दिनांक रकाना भरावा 
शिक | २ ३ ४ षु नि ७ ८ ९ Loe | 
7 श्रीमती वि. ल. | सरळसेवा । २६.०९.१९६७ | खुला ०६.०३.२०१२ | 0§.03.2092 | ३०.०९.२०२५ | एम.ए. मराठी भाषा 
डोनीकर (मराठी) विभाग, शछा.नि. 
दि.३१.१०.२०१९ 
अन्वये भाषा 
उपसंचालक 
(अनुवाद व 
Meas पदावर 
पदोन्नती) 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


UNA परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


शैक्षणिक 
नियम संबंधित च्य सेवानिवृत्तीचा । अर्हता (ज्या 
a २ (२) ज्ञासकीय घदावरील | जन्मदिनांक नियम. ३: (२) Se याक र eal > 
(ब नुसार 04. अड अहा पदावरील ate aa (अ) नुसार | ९ ष्ठतचा दिनांक पदासाठी 
Ba Ses कर्मचाऱ्याचे नियुक्तीचा (दिनांक- प्रवर्ग दिनांक Reape तत्र शेरा 
ज् कि नियुक्तीचा च संवर्गात नाक (दिनांक- आवश्यक 
ee नांव महिना- वष पड 
क्रमांक मार्ग प्रत्यक्ष रुजू महिना-वर्ष) आहे तेथेच हा 
दिनांक रकाना भरावा 
| - _ २ ३ ४ षु नि ७ ८ ९ 1____ 
२ श्री. अ. वा. गिते | सरळसेवा । ०२.०२.१९६९ | वि.जा.भ. | ०२.०७.२०१२ | ०२.०७.२०१२ | २८.०२.२०२७ | एम.ए. महाराष्ट्र 
ज. (मराठी) लोकसेवा आयोग 
एल.एल.बी. | उर टत 
उमेदवार म्हणून 
नियुक्‍ती. 
3 श्री. ह.म. | सरळसेवा । ०९.०७.१९७५ | अ.ज. २४.०६.२०१६ | २४.०६.२०१६ | ३१.०७.२०३३ | एम.ए. महाराष्ट्र 
सुर्यवंशी बी.एड. ळोकसेवा आयोग 
पुरस्कृत 


उमेदवार म्हणून 
नियुक्‍ती 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


UN परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


शैक्षणिक 
नियम३ (२) ति संबंधित च्य aq 3 (2) a सेवानिवृत्तीचा अर्हता (ज्या 
@ SS कर्मचाऱ्याचे esi (दिनांक- प्रवर्ग @) गर” sale aac! शेरा 
ज्येष्ठता न नियुक्तीचा दप dati (दिनांक- आवश्‍यक 
ee नांव महिना- वष = 
क्रमांक मार्ग प्रत्यक्ष रुजू महिना- आहे तेथेच हा 
दिनांक रकाना भरावा 
शिळ २ 3 8 4 & 9 ८ ९ Loe | 
षि श्री. यो.ल.शेट्ये | तात्पुरती  । १९.०७.१९६७ | खुला ११.०३.२०१९ | ०७.०३.२०१९ | ३१.०७.२०२५ । एम.ए. मराठी भाषा 
पदोन्नती (मराठी) विभाग, शा.नि. 
दिनांक 
०७.०३.२०१९ 
अन्वये तात्पुरती 
पदोन्नती 
५ श्री. a. कि. तात्पुरती ।१४.०३.१९६९ | खुला ०७.०३.२०१९ | ०७.०३.२०१९ | ३१.०३.२०२७ । एम.ए. मराठी भाषा 
यादव पदोन्नती (मराठी) विभाग, शा.नि. 
दिनांक 
०७.०३.२०१९ 
अन्वये तात्पुरती 
पदोन्नती. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


UN परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


प्रपत्र “ब” 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था- २, दिनांक ०८/०५/२०२३ चे सहपत्र 


a= | संवर्गाचे नांव विभागीय सहायक भाषा संचालक/सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली),गट ब (राजपत्रित) 
२ वेतनश्रेणी एस-१६: ४४९००-१४२४००/ एस- १५ : ४१८००-१३२३०० 
३ दि.१ जानेवारी,२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
दि.१ जानेवारी,२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची (दि. १.१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 
शैक्षणिक 
नियम संबंधित dies दत्तची. er oe = 
यम संबंधित ee आ नुसार ज्येष्ठतेचा वानिवत्तीचा | (ज्या 
(ब) a गागकीय पदावरील 0. मती दिनांक दिनांक "आ 
ee कर्मचाऱ्याचे नियुक्तीचा (दिनांक- gat । संवर्गात a ae शेरा 
ज् कक नियुक्तीचा द प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक- आवश्यक 
=e नांव a महिना- त्यक्ष रुजू महिना-वर्षी | आहे तेथेच 
क्रमांक मा दिनाक महिना-वर्षी आ च 
हा रकाना 
भरावा) 
विकि २ ३ ४ षु नि ७ ८ ९ el 
7 श्री. अ. वा. गिते | सरळसेवा | 02.02.9286 । FATA. | 02.09.2092 | 02.09.2092 | 22.02.2029 | एम.ए. मराठी भाषा 
भ.ज. (मराठी) =| fast, शा.नि. 
एल.एल. दि.३१.१०.२०१९ 
बी अन्वये भाषा 
उपसंचाळक 
(विधी) पदावर 
पदोन्नती. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


UNA परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


शैक्षणिक 
See नियम ३ (२) ज्येष्ठतेचा अर्हता 
या कर्मचाऱ्याचे नियुक्तीचा (दिनांक- प्रवर्ग । संवर्गात यात as शेरा 
ज् as नियुक्तीचा दं प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक- आवश्यक 
aed नांव महिना- त्यक्ष रुजू वषी च 
क्रमांक मार्ग दिनांक महिना- आहे ते 
हा रकाना 
भरावा 
॥ | २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ शिळ 
२ श्री. ह. म. | सरळसेवा | ०९.०७.१९७५ | अ.ज. | २४.०६.२०१६ | २४.०६.२०१६ | ३१.०७.२०३३ | एम.ए. महाराष्ट्र 
सुर्यवंशी बी.एड. | लोकसेवा आयोग 
पुरस्कृत 
उमेदवार म्हणून 
नियुक्‍ती 
३ | at. ae ated तात्पुरती | १९.०७.१९६७ । खुला | 99.03.2098 | ०७.०३.२०१९ | ३१.०७.२०२५ | एम.ए. मराठी भाषा 
पदोन्नती (मराठी) । विभाग, शा.नि. 
दिनांक 
०७.०३.२०१९ 
अन्वये तात्पुरती 
पदोन्नती. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


UNA परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


शैक्षणिक 
नियम संबंधित त कोको ती. ete क 
6 जन्मदिनांक ओ नुसार _ | जयेष्ठतच C वत्ताच ज्या 
न ही न पदावरील शिव नाकी a दिनांक . दिनांक 7 See 
ee कर्मचाऱ्याचे नियुक्तीचा (दिनांक- प्रवर्ग । संवर्गात यात a शेरा 
ज् as नियुक्तीचा दं प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक- आवश्यक 
aed नांव a महिना- त्यक्ष रुजू पच | ant asa 
क्रमांक मा दिनांक महिना-वर्ष)ौ । आ च 
हा रकाना 
भरावा 
|. 2 3 ४ 4 नि ७ ८ ९ विळे 
षि श्री. शा. तात्पुरती । १४.०३.१९६९ | खुला | ०७.०३.२०१९ | ०७.०३.२०१९ | ३१.०३.२०२७ | एम.ए. मराठी भाषा 
यादव पदोन्नती (मराठी) ।वविभाग, शा.नि. 
दिनांक 
०७.०३.२०१९ 
अन्वये तात्पुरती 
पदोन्नती 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


UN परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२०२०/प्र.क्र. २८/आस्था- २, दिनांक ०८/ ०५/२०२३ चे सहपत्र 


प्रपत्र “क” 


1_१_| संवर्गाचे नांव विभागीय सहायक भाषा संचालक /सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली),गट ब (राजपत्रित) 
२ वेतनश्रेणी एस-१६: ४४९००-१४२४००/एस- १५ : ४१८००-१३२३०० 
३ दि.१ जानेवारी,२०२२ व दि.१ जानेवारी,२०२३ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
दि.१ जानेवारी,२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची (दि. १.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी,२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची (दि. १.१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 
शैक्षणिक 
aftr ओ अर्हता (ज्या 
नियम३ (२) संबंधित | जन्मदिनांक नियम ३ (२) ( ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा ea | 
द तत काशा लं जन्मदिनांक नुसार संवर्गात | 2 दनांक पदासाठी 
@) नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याचे | पदावरील जे ae नुसार सवगात eee दिनांक aaa 
ey ne नियुक्तीचा 7 प्रवर्ग i र्जू दिनांक (दिनाक आव्यक शेरा 
ज् नांव नियुक्तीचा नान्या त्यक्ष, शू - Ga Sas 
क्रमांक मार्ग 7 दिनांक महिना-वर्ष) eee 
हा रकाना 
भरावा 
Le 2 3 ४ षु ६ ७ ८ ९ ॥ ee | 
शि श्री 8A स | ०९.०७.१९७५ । अ.ज. | २४.०६.२०१६ । २४.०६.२०१६ | ३१.०७.२०३३ | एम.ए. महाराष्ट्र लोक 
सुर्यवंशी रळसेवा बी.एड. सेवा आयोग 
पुरस्कृत 
उमेदवार 
म्हणून 
नियुक्‍ती. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


UN परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-२ 


शैक्षणिक 
नियम३ (२) संबंधित वर तल नियम ३ (२) (ओ टा सेवानिवृत्तीचा डत र्‍या 
a ner yee came re a ee जन्मदिनांक नुसार संवर्गात | उ नाक पदासाठी 
@) नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याचे | पदावरील ate ate नुसार सवगात दिर दिनांक ga 
चा ns नियुक्तीचा ‘ प्रवर्ग ह्य र्जू दिनांक दिनांक आवश्‍यक =| ART 
रज नांव नियुक्तीचा हि त्यक्ष रुजू डॉ Se Ae 
क्रमांक मार्ग he दिनांक महिना-वर्ष) eh 
हा रकाना 
भरावा 
1__ ५ २ ३ ४ षु & 9 ८ ९ [ee | 
२ श्री. alo steel तात्पुरती । १९.०७.१९६७ । खुला | 99.03.2098 | ०७.०३.२०१९ | ३१.०७.२०२५ । एम.ए. तात्पुरती 
पदोन्नती (मराठी) पदोन्नती 
3 श्री.श. कि. यादव तात्पुरती । १४.०३.१९६९ । खुला | ०७.०३.२०१९ | ०७.०३.२०१९ | ३१.०३.२०२७ । एम.ए. तात्पुरती 
पदोन्नती (मराठी) पदोन्नती 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


